शाखा अभियंता, (गट-ब) पदावर दर्जोन्नती देण्याबाबत. 
श्री. सचिन Waar वागदकर, कनिष्ठ अभियंता (गट-क) 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफएसटी-०१/२४/प्र.क्र.२२/फ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 02 फेब्रुवारी, २०२४ 
संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एस-३०/१९९४/प्र.क्र.१२४/फ-४, दि.२४.१०.१९९४. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१४/फ-४, दि.०५.०३.२०२१ 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/आस्था-१/प्र.क्र.३४ (१९- 
२०)/१०५/२३-२४, दि.०८.०१.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२४.१०.१९९४ च्या शासन निर्णयान्वये वन विभागातील कनिष्ठ अभियंता, गट- 
कया पदावरील कर्मचाऱ्यांना शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर दर्जोन्नती देण्याचा धोरणात्मक निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावर दर्जोन्नती देण्यासंदर्भातील सुधारित कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. उक्त शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार कनिष्ठ अभियंता, गट-क या पदावरून शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर दर्जोन्नती 
देण्यास पात्र असलेल्या कनिष्ठ अभियंता यांच्या दर्जोन्नतीचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम 
संवर्ग) यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यानुसार सदर पात्र कनिष्ठ अभियंता यांना शाखा 
अभियंता या पदावर दर्जोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
शासन निर्णय दि.२४.१०.१९९४ व दि.०५.०३.२०२१ मधील तरतुदी व शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील उपलब्ध पदे विचारात घेऊन श्री. सचिन रमेश वागदकर, कनिष्ठ अभियंता, गट-क (एस-१४:३८६००- 
१३२८००) यांना सदर पदावरील पाच वर्षाच्या सेवेनंतर शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) (एस-१५ : ४१८००- 
१३२३००) या पदावर दि.११.०१.२०२० पासून दर्जोन्नती देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शाखा अभियंता, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील दर्जोन्नतीनंतर प्रचलित तरतुदीनुसार त्यांची 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी. सदर नेमणूक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२१५२१०२८४१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 
DEPARTMENT, 


4.20=4a106d8ae9dc6f9c21243429b8a2 1e6762994d lec 1fBe4dbSefa4d4eb46f5991 
postalCode=400032, 


st=Maharashtr 
INumber=7D6A60D0381 S6E6E790DF 1 5F9D2E7618F71774B3A755DA77COBDEOFC6 
2101435, cn=VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 


2024.02.02 15:20:35 +05'30 


(वि. हठ. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नाशिक. 

संबंधित अधिकारी यांना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) यांच्या मार्फत. 
निवड नस्ती (फ-४) 


An AD 


c 
Ke 


£5) Ce 
अक, ee " मर र 


S 


